पनवेल महानगरपालिकेद्वारा संचलित लोकनेते 
दि.बा.पाटील विद्यालय, आगरी समाज हॉलसमोर, 
पनवेल ही नवीन शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर 
सुरू करण्यास परवानगी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२४/प्र.क्र.१४१/एसएम- २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ जून, २०२४. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: नमाशा-२००९/(४९७/०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९ 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे पत्र क्र. शिसं/ माध्य/ 
स्वयंअर्थ/२०२३-२४/ एस-४/१०८१, दि.२८/०२/२०२४ 
प्रस्तावना :- 
पनवेळ महानगरपालिकेस लोकनेते दि.बा.पाटील विद्यालय, आगरी समाज हॉलसमोर, 


पनवेल ही नवीन शाळा स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर सुरू करण्यास परवानगी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र. (२) अन्वये शासनास प्राप्त झाला होता. त्यानुषंगाने दि.बा.पाटील विद्यालय, आगरी समाज 
हॉलसमोर, पनवेल (प्राथमिक ते माध्यमिक, इ.१ ली ते इ.१० वी, इंग्रजी माध्यम, राज्यमंडळ) या नवीन 
शाळेस स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

१. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत पनवेल 
महानगरपालिकेद्वारे संचलित दि.बा.पाटीळल विद्याळय, आगरी समाज हॉलसमोर, पनवेल (प्राथमिक ते 
माध्यमिक, इ.१ ली ते इ.१० वी, इंग्रजी माध्यम, राज्यमंडळ) ही नवीन शाळा सन २०२४-२५ या 
शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यास खालील अटी व adie अधीन राहून शासन स्तरावरुन 
परवानगी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र शाळेचे नाव व पत्ता माध्यम मंडळ शाळेचा प्रकार 
दि.बा.पाटीळ विद्यालय, इंग्रजी राज्यमंडळ । नवीन झाळा, प्राथमिक ते 

a आगरी समाज हॉलसमोर, माध्यमिक (इ.१ ली ते इ.१० वी) 
पनवेलळ-४१० २०६. 

अटी व शर्ती :- 


|. सदर प्राथमिक ते माध्यमिक नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी कोणत्याही खर्चाकरीता, 
राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय सहाय्य/ अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२४/प्र.क्र.१४१/एसएम-२ 


॥. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदी, 
प्राथमिक व माध्यमिक झाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष यांचे पालन 
करणे तसेच शाळेमध्ये आवश्‍यक वर्गखोल्या, सर्व भौतिक व शौक्षणिक सुविधा उपलब्ध 
करुन देणे अनिवार्य राहील. 

॥. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शर्तीचे आणि या अधिनियमांन्वये 
शासनाने दिलेल्या feat fea शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे 
किंवा अटीं व arta पालन करणे अनिवार्य राहील. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०६२८१५३२०९१५२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 


पु 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
‘Sbede7daecd096d20450a76c60783cb1318374F 
8764a2da64d548a5, postalCode=400032, hi 


SAPKAL Sy 10 ad 
(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
३. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. 
५. आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका, पनवेल. 
६. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, रायगड. 
७. निवडनस्ती (१४१/२०२४/एसएम-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


